मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत 
महाविद्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात अहवाल 
सादर करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२०/प्र.क्र.९०/तांशि-६, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावनाः- 

संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी सुसज्ज व अत्याधुनिक सोयी 
सुविधांनी Jat असे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय मुंबई विद्यापीठांतर्गत 
स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासंदर्भात सर्व बाबींचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर 
करण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय:- 

संगीताचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, विकास, प्रसार आणि प्रचार व्हावा यासाठी मुंबई विद्यापीठांतर्गत मास्टर 
दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनास 
अहवाल सादर करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे... 


अ.क्र नाव पदनाम 
a | श्री.हृदयनाथ मंगेशकर अध्यक्ष 

२ श्रीमती उषा मंगेशकर सदस्य 

३ श्री. आदिनाथ मंगेशकर सदस्य 

४ श्री.शिवकुमार STAT सदस्य 

५ श्री.झाकीर हुसेन सदस्य 

द श्री.सुरेश वाडकर सदस्य 

७ श्री.अजोय चक्रवती सदस्य 

८ श्री.ए.आर.रहमान सदस्य 

९ श्री.ंकर महादेवन सदस्य 
[qo | श्री.मनोहर कुंटे सदस्य 
।११__ श्री.निलाद्री कुमार सदस्य 

१२ | श्रीमती प्रियंका खिमानी सदस्य 

१३ ।श्री.मयुरेश पै समन्वयक 
१४ । संचालक, कला संचालनालय सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२०/प्र.क्र.९०/तांशि-६, 


०२. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 

१) संगीत महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी जागा, इमारत, वसतीगृह, ध्वनीमुद्रण 
कलागृह, सराव कक्ष, साधनसामुग्री इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून त्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचा अंदाज सादर करणे. 

2) संगीत महाविद्याळयामध्ये शिकविण्यात येणारे अभ्यासक्रम, त्यांचा कालावधी, त्यासाठी 
आव्यक असणारा अध्यापकवर्ग यांचा अभ्यास करून त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा अंदाज सादर 
करणे. 

३) संगीत महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असणाऱ्या व्यावसायिक संधीचा 
अभ्यास करून शासनास शिफारस करणे. 

४) संगीत महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने हाती घ्यावयाच्या कामांचे टप्पे निश्चित करून 
त्याबाबत शासनास शिफारस करणे. 

उपरोक्त बाबीसंदर्भात सर्वसंबंधीत घटकांसोबत विचारविनिमय करून व अनुषंगीक सर्व बाबींचा 

अभ्यास करून समितीने आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करावा. 


०३. सदरहू समितीच्या बैठकांचे आयोजन मुंबई विद्यापीठाने करावे. तसेच समितीमधीळ अशासकीय 
सदस्यांचे मानधन व प्रवासभत्ता अदा करावयाची कार्यवाही मुंबई विद्यापीठाने करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१२८१२१६४१२८०८ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


bd Digitally signed by Sandesh Rajaram Utekar 
5 a n d e ५ h Raj a fa aa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher & Technical 
Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=009789e9fe23fde06096381e43bebecd32b5c692c89974 


Utekar Seapets ose ee ape 0 
(सं.रा.उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


४) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२०/प्र.क्र.९०/तांशि-६, 


६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
७) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 


८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
qo) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
99) श्री.हृदयनाथ मंगेशकर, 109, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 
१२) श्रीमती उषा मंगेशकर, १०१, WAH, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 
१३) श्री. आदिनाथ मंगेशकर, १०१, प्रभुकुंज, पेडर रोड, मुंबई Yoo ०२६ 
१४) श्री.शिवकुमार शर्मा, 22, राजीव अपार्टमेंट, झिगझेग रोड, पाली हिल, वांद्रे (प.), मुंबई Yoo ०५० 
१५) श्री.झाकीर हुसेन, ए-१०३, सिमला हाऊस, नेपेन्सी रोड, मुंबई ४०० ०२६ 
१६) श्री.सुरेश वाडकर, आजीवसन, एस.एन.डी.टी.जवळ, जुहू तारा रोड, सांताक्रूज (प.), मुंबई ४०० ०४९ 
१७७ श्री.अजोय चक्रवर्ती, श्रुतीनंदन Wo, गोल्फ क्लब रोड, SAGA, कोलकाता, ७०० ०३३ 
१८) श्री.ए.आर.रहमान, नं.१५, डॉ.सुब्बरायन नगर, फोर्थ स्ट्रीट, कोडमबैकम,चेन्नई, ६०० ०२४ 
१९) श्री.शंकर महादेवन, साझा विला, प्लॉट go सी, सेक्टर २९, वाशी, नवीमुंबई, ४०० ७०५ 
२०) श्री.मनोहर कुंटे, सेवानंद सोसायटी, इमारत क्र.६, फ्लॅट क्र.८०, चित्रकार केळकर मार्ग, विलेपार्ले (पू.) मुंबई ४०० ०५७ 
29) श्री.निलाद्री कुमार, ४०३,वाइन्डरमिअर, नॉर्थ एव्हेन्यू, सांताक्रूझ (प.), मुंबई Yoo ०५४ 
२२) श्री.मयुरेशञ पै, ४०१, ब्ल्यू माऊंटन, अप्पर गोवींद नगर, शनी मंदिराजवळ, मालाड(पू), मुंबई Yoo ०९७ 
२३) श्रीमती प्रियंका खिमानी, ७०३/७०४, तुलसानी चेंबर्स, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई ४०० ०२१ 
२४) निवड नस्ती (तांशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


